आदिवासी फासेपारधी सुधार समिती 
मंगरुळ चव्हाळा, ता. नांदगाव खंडेश्वर , 
जि. अमरावती संचलित अनुदानित 
आश्रमशाळा मंगरुळ चव्हाळा या संस्थेने 
भरलेल्या प्राथमिक शिक्षक व कनिष्ठ 
लिपिक या पदांना विशेषबाब म्हणुन 
पदमान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-अआशा.२०१७/प्र.क्र.१६०/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- १.शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र:- अआशा.२०१४/प्र.क्र.५७/का.११, 

दिनांक १८जुले, २०१४ 

२.शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, .अआझा.२०१७/प्र.क्र.१६०/का.११, 
दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०१८ 

३. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.अआझा.२०१७/प्र.क्र.१६०/का.११, 
दिनांक ०३ जून, २०१९ 

४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.अआझ्ा.२०१७/प्र.क्र.१६०/का.११, 
दिनांक १९सप्टेंबर, २०१९ 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.अआशा.२०१७/प्र.क्र.६८/ 
का.७(१)/३२३४, दिनांक १३ जून,२०२२ 


प्रस्तावना:- 


श्री सद्भावना बहुउद्देशिय संस्था बोथली (गोंड), जि. नागपूर संचलित अनुदानित 
आश्रमशाळा बोथली ता. उमरेड, जि. नागपूर ही कायमस्वरुपी मान्यता रद्द केलेली 
आश्रमशाळा आदिवासी फासेपारधी सुधार समिती अमरावती या संस्थेस हस्तांतरीत करुन 
धारणी प्रकल्पांतर्गत मौजे मंगरुळ चव्हाळा, ता. नांदगांव खंडेश्वर, जि. अमरावती येथे सन 
२०१५-१६ या शौक्षणिक वर्षापासून चालविण्यास तसेच are रद्द केलेल्या 
आश्रमशाळेतील कायम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन संस्थेमार्फत सुरु होणाऱ्या 
आश्रमशाळेत समायोजित करण्याच्या अटीस अधीन राहून शासन निर्णय दिनांक १८ जुले, 
२०१४ अन्वये विशेष बाब म्हणुन मान्यता देण्यात आली. 


शासन निर्णय क्रमांकः अआश्ा.२०१७/प्र.क्र.१६०/का.११ 


आयुक्‍त,आदिवासी विकास, नाशिक यांनी दिनांक संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये 
आदिवासी फासेपारधी सुधार समिती मंगरुळ चव्हाळा, ता. नांदगाव खंडेश्वर , जि. 
अमरावती संचलित प्रश्नचिन्ह अनुदानित आश्रमशाळेतील कार्यरत शिक्षकांच्या व लिपिक 
पदांना विशेष बाब म्हणुन मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. सदर विनंतीस 
अनुसरुन पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


आदिवासी फासेपारधी सुधार समिती मंगरुळ चव्हाळा, ता. नांदगांव खंडेश्वर, जि. 
अमरावती या संस्थेने भरलेल्या ७ पदापैकी फक्त श्री. नितेश वारुळकर, सहायक प्राथमिक 
शिक्षक व श्री. सदानंद पवार, कनिष्ठ लिपिक हे सदर पदांसाठी आवश्यक अर्हता धारण 
करीत असल्याने, त्यांच्या नियुक्‍तीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांनी यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही 
तात्काळ करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतिक क्रमांक 
२०२३०८२३१५५९४८६०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

U DAY G A N PAT 2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97f483 127c546b50d831¢ 
bc0858b00a86d17202dbe2e19d646, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G AWA S serialNumber=9CE356F38C6A70A8FFDE299AD662 
7F48BD01E875A7ACA38BD139B0CC5367E62D, 
cn=UDAY GANPAT GAWAS 
Date: 2023.08.23 16:03:40 +05'30' 


(उदय ग. गवस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास ,अमरावती. 
६. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी, जि. अमरावती 
७. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अमरावती 
८. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक),जिल्हा परिषद, अमरावती 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
१०.निवडनस्ती का.११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


